मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-२ संशोधन 
व विकास अंतर्गत पालघर जिल्ह्यातील 
रस्त्यांची salad करण्यासाठी प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.११३९/बांधकाम-४ 
बांधकाम भवन, ५ वा मजला, २५ मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
दिनांक : ३१ ऑक्टोबर, २०२३ 


वाचा: 

१) शासन परिपत्रक, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः ग्रासयो-२०१५/प्र.क्र.१२/योजना-९, दिनांक २८ 
ऑक्टोबर, २०१५. 

२) शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायोी-२०२१/प्र.क्र.१६५/बांधकाम-४, दिनांक ०६ 
जानेवारी, २०२२. 

३) शासन परिपत्रक, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायोी-२०२२/प्र.क्र.०७/बांधकाम-४, दिनांक 
२१ एप्रिल, २०२२. 

४) शासन परिपत्रक, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.१९/बांधकाम-४, दिनांक 
२६ सप्टेंबर, २०२२. 

५) मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे यांचे पत्र क्रमांकः 
मु.अ./प्रमंग्रासयो/ ३९०६/२०२३, दिनांक ०४ ऑक्टोबर, २०२३. 


शासन निर्णय : 
मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-२ संशोधन व विकास अंतर्गत पालघर जिल्ह्यातील 
रस्त्यांची दर्जोन्नती करण्यासाठी त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या किंमतीस खालील नमुद केलेल्या 
अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ. | विधानसभा | पॅकेज प्त्याचे नाव लांबी कामाची कामाची ५ वर्षे 

क्र. क्षेत्र तालुका | क्रमांक (कि.मी. अंदाजित | नियमित देखभाल 
रक्‍कम । व दुरुस्ती अंदाजित 

(रू. लक्षी । रक्कम (रू. लक्ष) 


ri म्हसवळ ते बांधणपाडा रस्ता ४.१७५ ६९७.९३ २५.३५ 
(_1-३८२, VR-¥98) डी | डा 


RD/STA/ | $--७६ते ठाकरेपाडा रस्ता 


Oo भिवंडी १.१५ १५५.४७ ४. 
२ | भिवंडी । > ॥)- | (-३११, ए-३४० 7 am . 
ग्रामीण / () 
oi ०१ PRS जामघर नेहरोली रस्ता 
03 वाडा ३.१०० ६५५.१९ १४.८० 


(TR-9&, 0021-९०, LR-294, VR-23¢) 


केलठन ते केलठन पूल रस्ता 


०४ १.८५ ,२५ १३.८१ 
(LR-384, VR-¥2¢) ० २३६६.२ 3 
a —_ 0095-९८ ते बिलोशी रस्ता नाचा eee axe 
ह Ae) 0.५० 
1 | मिवंडी aie (MRL-08, VR-22¢) 
ग्रामीण / alle 0105-९८ ते विजयगड रस्ता 
०६ sae ०२ १.२५० २४७.७९ ५.८० 
वाडा (LR-23&, VR-2§°) 


०७ MDR-83 ते बिलावली ते 0983-९८ रस्ता | ४.३८५ ८५५.४७ २३.२१ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.११३९/बांधकाम-४ 


अ. | विधानसभा पॅ सत्याचे नाव लांबी कामाची कामाची ५ वर्ष 
क्र. क्षेत्र तालुका | क्रमांक (कि.मी.) अंदाजित । नियमित देखभाल 
रक्‍कम = | व दुरुस्ती अंदाजित 
(रू. लक्ष) रक्‍कम (रू. लक्ष) 
(MRL-0o¢, 0091-९३) 
बोईसर / बेलवडी तरेपाडा पाचुरखा NH-0¢ रस्ता 
०८ = 2.980 ४९८.०२ १६.३० 
वसई (LR-04,MRL-09,VR-04,0&) 
गांजे ते गेटीचापाडा रस्ता 
०९ १.०३५ १७५.०९ ५.५० 
RD/STA/ | (३3-१७, ५३-१५५) 
; PAL-(ll)- | गुंदले ते देवघरपाडा रस्ता - व ea 
ठ .०४० .४५ 9 
बोईसर / ०३ (_3-१६४, २३-३४) 
पालघर बहाडोली स्टॉप ते खामलोली रस्ता 
११३ १.७०० २२५.९२ ७.१० 
(LR-3&, VR-380) 
वर राणीशिगाव ते खुताड We! ० ae same 
(_१-१३६, VR-23) me | | 
a घाटीम ते दहिवले रस्ता anes sees se 
(LR-28, VR-9&8) न न न 
MDR-30 ते डोंगरगाव रस्ता 
१४ १.१५० १३७.३१ ४.७५ 
RD/STA/ | (-ी-८९, VR-983) 
बोईसर _॥- | नगावे विराथन मांजर्ली ते वेढी रस्ता 
१५ / 24।_-(॥) vee ene Te 
पालघर ०४ (LR-24, /-१७४) 
॥॥51--०४ ते भादवे रस्ता 
१६ १.६९० २४६.७४ ६.९३ 
(LR-Z9, VR-3¥0) 
ODR ६९ ते कलमपाडा सस्ता 
१७ १.०५० १०२.१८ ५.५१ 
(LR-99§, ७१-८६) 
प्र.रा.म.-०४ ते हरणवाडी सर्वैपाडा 
१८ RDS Tay an 3.1900 ४४१.६७ ३१.६७ 
पालघर/ । PAL-(lI)- | इ.जि.मा. ७१ रस्ता (MRL-04, 09-५८) 
पालघर ०५ केळवा Cea ते प्र.रा.म.-०४ रस्ता 
१९ ४.३९० ६२६.३९ ४१.८२ 
(TR-93, 0095-५९) 
रा७३-.मा. ते वाघाडी सातवीपाडा रस्ता 
२० १.९३० २४०.०९ १४.४७ 
(_१-४८७, VR-¥90) 
रायतळी ते काठीपाडा नाईकपाडा Ve 
= R-944, 946, VR-409, VR-Yo ४7७७९ Tae ee 
RD/STA/ (LR-944,94&, व -५९०६) 
पालघर .मा-७५ (वाणगाव) गर रस्ता 
वं / | PAL-(ye | रा.मा-७५ (वाणगाव) ते हनुमाननगर रस्ता hoe oan ae 
इ.जि.मा.-३३ ते मुरबाड धांगडपाडा, 
माळीपाडा ते मुरबीपाडा रस्ता 
४.०७५ ४६९.८४ 4 
२३ (LR-92&, 920, VR-324, ३८८) ae a8 es 
एकूण 23 कामे ६०.६२० ८९५४.४७ ३७१.२३ 


१. सदर कामे ग्राम विकास विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्थेमार्फत, 
प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या धर्तीवर व ग्राम विकास विभागाच्या अटी व शातींवर कार्यान्वीत 
करण्यात यावीत. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.११३९/बांधकाम-४ 


२. मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), पुणे, संबंधित अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) व संबंधित कार्यकारी 
अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) यांनी शासन निर्णय ग्राम विकास विभाग क्रमांक ग्रासयो-२०१८/ 
प्र.क्र.२३९/बांधकाम-१,दि.२५.१०.२०१८ अन्वये तसेच शासन पत्र क्रमांक मुग्रायो-२०१९/प्र.क्र.७३/ 
बांधकाम-४, दिनांक २२ जानेवारी २०१९ अन्वये दिलेल्या अधिकारानुसार प्रत्येक रस्त्याला तांत्रिक 
मान्यता देण्याची कार्यवाही करावी. 


३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था व मुख्य अभियंता तसेच संबंधित 
अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) यांनी रस्त्याचे दर्जोन्नती करण्यासाठी ई-टेंडरिंग करुनच कार्यारंभ 
आदेश द्यावेत. 


४. प्रस्तुत कामास तांत्रिक मंजुरी देण्यापुर्वी व काम सुरु करण्यापुर्वी पुढील बाबींची पुर्तता करण्यात यावी. 


iD 


vi) 


vii) 


viii) 


तांत्रिक मान्यता प्रदान करण्यापुर्वी रस्त्याच्या कामाचा वाव, Pavement Design व Hydraulic 
Calculations पुनश्च: काटेकोरपणे तपासण्यात येवुन त्याप्रमाणे संकल्पन निश्चित करण्यात यावे. 


सदर रस्त्यासाठी लागणारी जमीन या विभागाच्या ताब्यात आहे याची खातरजमा करुन घ्यावी. 
खाजगी जमीन अथवा वन विभागाची ना-हरकत प्रमाणपत्र आव्यक असलेल्या रस्त्यांची कामे 
हाती घेण्यात येवु नयेत, याबाबत पुन:श्च खात्री करण्यात यावी. 


तांत्रिक मान्यता देणाऱ्या प्राधिकाऱ्याने हे काम कोणत्याही पाटबंधारे/जल विद्युत पाणीपुरवठा 
प्रकल्पाच्या जलाशयाखाली जाण्याची शक्यता नाही किंवा अशा प्रकल्पांमुळे या कामावर 
कोणताही परिणाम होणार नाही याची खात्री करावी. 


अंदाजपत्रकामध्ये कामाची मराठीमधुन माहिती दर्शविणाऱ्या फलकाची तरतुद केलेली असावी. 


प्रशासकीय मान्यतेच्या अंदाजपत्रकात प्रत्येक दराचे वर्णन/दर/दर पृथ:करण/ रक्‍्कम/दर 
पृथ:करणातील गृहित धरलेली अंतरे व अनुषंगिक इतर बाबी तांत्रिक मान्यता प्रदान करणाऱ्या 
सक्षम अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या पातळीवर तपासणे अनिवार्य आहे. या संदर्भात शासनाचे कोणतेही 
उत्तरदायित्व असणार नाही. 


तांत्रिक मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्याने कामामध्ये प्रस्तावित वाव अन्य कोणत्याही 
योजनेत/ कार्यक्रमात समाविष्ठ नाही तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद, 
महानगरपालिका, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ इत्यादी तत्सम यंत्रणेकडे मंजुर नाही, 
याची खातरजमा करावी. तसेच प्रस्तावित लांबीत कोणतीही कामे दोष दायित्व कालावधीत 
नसल्याची खात्री करण्यात यावी. 


सदर कामांना प्रचलित दरसूचीनुसार तांत्रिक मंजूरी देण्यात यावी. 


सदर कामांची नोंद मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेसाठी तयार करण्यात आलेल्या संगणक 
प्रणालीमध्ये संबंधित कार्यकारी अभियंता यांनी त्वरीत करावी. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.११३९/बांधकाम-४ 


०२. 


9) सदर कामे डोंगरी/ आदिवासी / नक्षलप्रभावीत क्षेत्र अथवा साखर कारखान्यापासून १५ कि.मी. 
त्रिज्या क्षेत्रांमध्ये शासनाच्या प्रचलित निर्णयानुसार येत असल्याबाबत तांत्रिक मान्यता प्रदान 
करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्यांने तपासणी करुन दरपृथः:करणामध्ये त्यानुसार तरतुद केले बाबत 
खातर जमा करावी. याबाबतची सर्व जबाबदारी ही संबंधित तांत्रिक मान्यता प्रदान करणाऱ्या 
सक्षम अधिकारी/ अभियंत्याची राहील. 


सदर कामावरील खर्च “मागणी क्र. एल-७, ५०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च ०४, 


जिल्हा व इतर ग्रामीण मार्ग ३३७, रस्त्यांची बांधकामे (०१)(०१) मोठी बांधकामे सीआरसी- ५०५४ ५१५३”या 


लेखाशीर्षाखाली दर्शविण्यात यावा. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१०३११२५४४४९१२० असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


११ 
१२ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


PRASHANT 
VINAYAKRAO 
PATIL 


Digitally signed by PRASHANT VINAYAKRAO 
PATIL 

DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=2b1bad66664b1e1 1e3bf66db1d526143 
e814db5f8c505422af66a5628314537e, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=9524CAB2D5A858B4A01FF72F5C 
AESFDDC4F8C964F3AFC6B6249294AD88EC870 
D, cn=PRASHANT VINAYAKRAO PATIL 

Date: 2023.10.31 16:58:27 +05'30' 


(प्रशांत पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१) मा. विधानसभा सदस्य, मा.विधानपरिषद, सदस्य. 

२) प्रधान सचिव (ग्रा.वि. व पं.रा.), बांधकाम भवन, मंत्रालय, मुंबई. 
३) सचिव (मु.मं.ग्रा.स.यो.), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४) जिल्हाधिकारी, पालघर. 

५) खाजगी सचिव, मा. मंत्री (ग्रा.वि.) मंत्राळय मुंबई-३२. 

६) मुख्य अभियंता, (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे. 
७) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पालघर. 
८) अधीक्षक अभियंता, (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, कोकण विभाग, ठाणे. 
९) कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, जिल्हा पालघर. 

१०) कार्यकारी अभियंता (बांध.), जिल्हा परिषद, पालघर. 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पालघर. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, पालघर. 

१३) माहिती तंत्रज्ञान अधिकारी, प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, महाराष्ट्र राज्य. 


१४) निवड नस्ती, कार्यासन बांध-४, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


